महाराष्ट्र अभियांत्रिकी (स्थापत्य) सेवा 
मुख्य परीक्षा - २०१८ मधील सहायक 
कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) या 
पदावरील पदस्थापनेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- नियुक्‍ती-२०२०/प्र.क्र.०२/आ (संनि) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २४ डिसेंबर, २०२१ 


शासन निर्णय 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई यांच्या क्रमांक : ३७४ (२)/शिया/सकाअ-सअ/ जसं/२०१८/ 
१४-ब, दि.१७.१२.२०१९ च्या पत्रान्वये महाराष्ट्र अभियांत्रिकी (स्थापत्य) सेवा मुख्य परीक्षा-२०१८ च्या 
अंतिम निकालाच्या आधारे सहायक कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) या पदासाठी ७ उमेदवारांची 
नियुक्तीसाठी शासनास शिफारस केली होती. त्यानुषंगाने सदरहू RRA अनुसरुन कागदपत्रांची 
पूर्तता केलेल्या सर्व उमेदवारांना सहायक कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) या पदावर समक्रमांक 
दि.२७.११.२०२० च्या शासन निर्णयान्वये दोन वर्षाच्या परिवीक्षाधीन कालावधीसाठी तात्पुरती नियुक्‍ती 
देण्यात आली आहे. 
२. उपरोक्त नमूद दि.२७.११.२०२० च्या शासन निर्णयान्वये मेटा, नाशिक येथे सहायक कार्यकारी 
अभियंता (स्थापत्य) या संवर्गात उपरोक्‍त नमूद सर्व उमेदवार दिनांक 09.09.2029 रोजी प्रशिक्षणासाठी 
रुजू झाले आहेत. सदरहू उमेदवारांचा एक वर्षाचा प्रशिक्षण कालावधी दि.३१.१२.२०२१ रोजी संपुष्टात 
येत असल्याचे मेटा, नाशिक यांनी त्यांच्या जा.क्र.प्रशिक्षण/वलि/०४, दि.२५.११.२०२१ च्या पत्रान्वये 
कळविले आहे. 
३. सदरहू उमेदवारांना दि. 09.09.2022 पासून महसूल विभाग वाटप नियम, २०२१ नुसार त्यांची 
पदस्थापना करणे आवश्‍यक आहे. महसूल विभाग वाटप नियम, २०२१ मधील तरतुदीनुसार समक्रमांक 
शासन निर्णय दि.२७.११.२०२० अन्वये मेटा, नाशिक येथे प्रशिक्षणासाठी हजर झालेल्या ७ उमेदवारांना 
सहायक कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य, गट-अ या पदासाठी महसूल विभाग वाटप व सविस्तर 
पदस्थापना “प्रपत्र-अ” HEY करण्यात येत असून त्यांच्या करण्यात आलेल्या पदस्थापनेत कोणताही 


बदल होणार नाही. 


शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्‍ती-२०२०/प्र.क्र.०२/आ (संनि) 
४. संबंधित मुख्य अभियंता यांनी सहायक कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) यांच्या सविस्तर 
पदस्थापनेचे आदेश या आदेशाच्या दिनांकापासून ३ दिवसाच्या आत निर्गमित करावेत व सदर सविस्तर 


पदस्थापनेच्या आदेशाची प्रत शासनास ई-मेल द्वारे (ई-मेल 31AS!-doesttcr.wrd@maharashtra. gov. in) 


त्याच दिवशी पाठविण्यात यावी. मुख्य अभियंता यांनी सविस्तर पदस्थापनेचे आदेशा निर्गमित करते वेळी 
त्यांच्या अधिपत्याखालील सर्व मंडळांतर्गत रिक्‍त असलेली पदे विचारात घेऊन संबंधित नागरी सेवा 
मंडळाच्या समितीच्या शिफारशीनुसार उक्त सहायक कार्यकारी अभियंत्यांना नियुक्‍ती देण्यात यावी. 

५. संबंधित मुख्य अभियंता यांनी सहायक कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य), गट-अ या पदावर सदर 
अभियंत्यांना पदस्थापना देताना ज्या कार्यालयातील पदे भविष्यात सेवानिवृत्ती किंवा पदोन्नतीने रिक्‍त 
होणार आहेत अज्ञा पदांवर तसेच अकार्यकारी पदावर पदस्थापना देऊ नये. तसेच दि.०१.०१.२०२२ 
रोजीची रिक्त पदे व ज्या ठिकाणी प्रकल्पाचे कामकाज चाळू आहे अशाच ठिकाणी सदर अभियंत्यांना 
पदस्थापित करण्यात यावे व पदस्थापना देताना आदिवासी, नक्षलग्रस्त व आकांक्षित जिल्हयातील रिक्‍त 


असलेली पदे प्राथम्याने भरण्यात यावीत. 


६. नागपूर, औरंगाबाद व नाशिक महसूल विभाग वाटप केलेल्या अभियंत्यांना पदस्थापना देताना 

नक्षलग्रस्त प्रभावित जिल्हे गडचिरोली, चंद्रपूर व गोंदिया तसेच आकांक्षित जिल्हे गडचिरोली, वाशिम, 
उस्मानाबाद व नंदूरबार या जिल्हयांतील पदे भरण्याबाबत संबंधित मुख्य अभियंता यांनी प्राथम्याने 

कार्यवाही करावी. 


संबंधित मुख्य अभियंता यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रात वाटप करण्यात आलेल्या महसूल विभागातच 


सर्व जिल्हयातील रिक्‍त पदांचा समतोल राखून सविस्तर पदस्थापना देण्याची कार्यवाही करावी. 


सदर अभियंत्यांची पदस्थापना करत असताना सिंचन व्यवस्थापन कार्यप्रकारातीलळ रिक्‍त 
पदांपैकी आवश्यक पदावर प्राधान्याने नियुक्‍ती देवून त्यानंतर अन्य पदावर नियुक्ती दयावी. तसेच 
सिंचन अनुशेष अंतर्गत कामांना गती देण्यासाठी हिंगोली व नांदेड जिल्हयातील पाटबंधारे विभागांतर्गत 
कार्यालयातील पदे भरण्याबाबत मा.राज्यपाल महोदयांचे निर्देश आहेत. त्यानुसार मुख्य अभियंता 


७. सहायक कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य, गट-अ या पदावर महसूल विभाग वाटप झालेले 
उमेदवार ज्या दिवशी मेटा, नाशिक येथे प्रशिक्षणासाठी हजर sie आहेत तो दिनांक त्यांचा 


पदस्थापनेचा दिनांक समजण्यात यावा. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्‍ती-२०२०/प्र.क्र.०२/आ (संनि) 

८. समक्रमांक शासन निर्णय दिनांक २७.११.२०२० च्या परि.३ (१३) मध्ये नमूद केल्यानुसार 
अनुसूचित जाती व अनुसूचितमध्ये जमाती वगळता उर्वरित मागास प्रवर्गातील उमेदवारांचे उन्नत व 
प्रगत गटात मोडत नसल्याबाबतचे प्रमाणपत्र संबंधित समितीकडून पडताळणीच्या अधीन राहून 
संबंधित उमेदवारांना सहायक कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) या पदावर तात्पुरती नियुक्‍ती देण्यात 
आली आहे. त्यानुषंगाने नियुक्‍ती देण्यात आलेल्या श्री.सागार सोपान काळे व श्रीमती श्वेता शरदचंद्र 
चिचुलकर या दोन उमेदवांपैकी श्रीम.चिचुलकर यांचा त्या उन्नत व प्रगत गटात मोडत नसल्याबाबतचा 
अहवाल संबंधित समितीकडून शासनास प्राप्त झाला असून श्री.सागर सोपान काळे यांचा तपासणी 
अहवाल अद्याप शासनास अप्राप्त आहे . यास्तव श्री. काळे यांना त्यांच्या उन्नत व प्रगत गटात मोडत 
नसल्याबाबतचे प्रमाणपत्र संबंधित समितीकडून पडताळणी होवून प्राप्त होणाऱ्या अहवालाच्या अधीन 
राहून सहायक कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) या पदावर तात्पुरती पदस्थापना देण्यात येत आहे. 

९. समक्रमांक शासन निर्णय दिनांक २७.११.२०२० मधील नियुक्ती संदर्भातील अन्य सर्व अटी व 
शर्ती कायम राहतील. 

qo. विशिष्ट ठिकाणी पदस्थापना /बदली/नियुक्‍ती मिळविण्यासाठी खासदार/आमदार / 
लोकप्रतिनिधी/खाजगी व्यक्‍ती किंवा संघटना यांचे मार्फत दडपण/दबाव आणण्याचा प्रयत्न केल्यास 
संबंधित उमेदवारांविरुध्द महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपिल) नियम,१९७९ मधील तरतूदीनुसार 


शिस्तभंग विषयक कारवाई करण्यात येईल. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२११२२४१७१७३९८५२७ असा आहे. सदर शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by BAPUSAHEB R SONAWANE 
BAPUSAHEB त. (फाया 
50 NAWAN E वी OU = WATER RESOURCES 


Date: 2021.12.24 17:18:32 +05'30' 


(बापूसाहेब रा. सोनवणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


संबंधित उमेदवार यांना ई-मेलद्वारे 
प्रत, 
१) सचिव (लाक्षेवि, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्‍ती-२०२०/प्र.क्र.०२/आ (संनि) 


२) सचिव (प्रकल्प समन्वय) ,जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
३) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (पत्राने) 
४) मुख्य अभियंता (स्थापत्य, जलसंपदा विभाग, नागपूर/अमरावती/औरंगाबाद/नाशिक/पुणे/ 
कोकण. 
) महासंचालक, संकल्पन, प्रशिक्षण व संशोधन, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था, नाशिक. 
) महालेखापाल-१/२, लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
७) महालेखापाल-१/२, लेखा परीक्षा, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
) संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
) मा.मंत्री (जलसंपदा) यांचे खाजगी सचिव. 
मा.राज्यमंत्री (जलसंपदा) यांचे खाजगी सचिव. 
उप सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
सह/उप सचिव (सेवा)/(प्रशासन), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
कक्ष अधिकारी, कार्यासन आ (वर्ग-१)/आ (वर्ग-२)/आ (प्रशिक्षण)/ गोपनीय/ नोंदणी शाखा, 
जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
१४ संग्रहार्थ/ कार्यासन आ (संनि). 


१० 
११ 
१२ 
१३ 


YS ८६22 थय-> कः 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्‍ती-२०२०/प्र.क्र.०२/आ (संनि) 


जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : नियुक्‍ती-२०२०/प्रक्र.२/आ (संनि), दिनांक २४ डिसेंबर, २०२१ सोबतचे 


प्रपत-अ 
अ.क्र. | म.लो.आ.ने पसंती दिलेला महसूल | सूट दिलेल्या पसंतीनुसार पसंतीनुसार 
शिफारस उमेदवाराचे नाव विभाग प्रकरणी महसूल महसूल विभाग । महसूल विभाग न नियुक्तीसाठी प्रस्तावित पदस्थापना 
केलेला विभाग वाटप वाटप मिळालेल्यांना 
गुणवत्ता चक्राकार पद्धतीने 
क्रमांक महसूल विभाग 
वाटप 

i ? ? gs व § 16 टं 

| १/२०१८ । श्री. अजिक्य भारत जाधव पुणे शिका पुणे शिका मुख्य अभियंता (जस), जलसंपदा विभाग, पुणे अंतर्गत पुणे 
महसूल विभागातील रिक्‍त पदी 

२ २/२०१८ श्री.जावेद गुलाब शोख नागपूर ॥ | नागपूर aa मुख्य अभियंता, गोसीखूर्द प्रकल्प, जलसंपदा विभाग, 
नागपूर अंतर्गत नागपूर महसूल विभागातील रिक्‍त पदी 

३ ३/२०१८ | श्री.दिपराज सिध्दार्थ बागुल नाशिक शिका नाशिक aa मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव 
अंतर्गत नाशिक महसूल विभागातील रिक्‍त पदी 

४ ४/२०१८  । श्री.सागार सोपान काळे अमरावती 1 | अमरावती ae मुख्य अभियंता (जसं), जलसंपदा विभाग, अमरावती अंतर्गत 
अमरावती महसूल विभागातील रिक्‍त पदी 

4 4/209¢ | श्रीम.श्वेता शरदचंद्र चिचुलकर नागपूर शिंक शिकओा कोकण-२ मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोकण प्रदेश, मुंबई 
अंतर्गत कोकण-२ या महसूल विभागातील रिक्‍त पदी 

६ ६/२०१८ | श्रीम.आयेशा चतरसिग सोळंके औरंगाबाद aa औरंगाबाद aa मुख्य अभियंता (जसं), जलसंपदा विभाग, औरंगाबाद अंतर्गत 
औरंगाबाद महसूल विभागातील रिक्‍त पदी 

9 ७/२०१८ । श्री.हर्षवर्धन पंडीतराव भोसले पुणे पुणे a शिका मुख्य अभियंता (विप्र, जलसंपदा विभाग, पुणे अंतर्गत पुणे 
महसूल विभागातील रिक्‍त पदी 


Digitally signed by BAPUSAHEB R SONAWANE 
DN: CN = BAPUSAHEB R SONAWANE, C = IN, S 


BAPUSAH EB R oMaharashta, ©» GOVERNMENT OF टे 
50 NAWAN E MAHARASHTRA, OU = WATER RESOURCES 


Date: 2021.12.24 17:18:47 +05'30' 


(बापूसाहेब रा. सोनवणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
पृष्ठ ५ पैकी ५ 


